शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०१ फेब्रुवारी, 2023. 


आदेश 


खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 


विभागामध्ये करण्यात येत आहे.- 
अ.क्र. कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नती नंतरचा विभाग 
७८७ २ ३ ae | 4 
an श्री.अख्तरखान दाऊदखान खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
पठाण (दिव्यांग) 
२. | श्री.हितेंद्र यादवराव दुफारे इमाव | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
(आ.व्य.प्र.) 
३. | श्री.महेश वामन सारंग विमाप्र । सामान्य प्रशासन विभाग | इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 
४. श्रीमती शिल्पा राजेंद्र देशमुख | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र बढती- 
महाराष्ट्र राज्य माहिती 
आयोग, मुख्यालय, 
मुंबई 
4, श्रीमती रुपाली काशिनाथ खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
सावंत 
ग श्रीमती मंजुषा हितेंद्र दुफारे इमाव । सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
७. श्रीमती रिमा सुभाष SARA खुला | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
८. | श्रीमती संगीता मदन इमाव ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभाग 
खोळलगाडगे 
९. _श्री.योगेश महादेव गोसावी भज-ब गृह विभाग गृह विभाग 
| ०. | श्रीमती सुमिता महेंद्र घाडगे खुला उद्योग, ऊर्जा व नियाजन विभाग 
कामगार विभाग 
fal १. | श्रीमती स्वाती संदिप विचारे खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
१२. | श्रीमती Reta सचिन राणे खुला | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


अ.क्र. कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव जात सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नती नंतरचा विभाग 
ey २ ३ ॥॥ eee ५ 
१३. | श्रीमती विद्या विश्वनाथ केणी इमाव | सामान्य प्रशासन विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
१४. श्री.मदन गिरजू सोंडे अ.जा. | महसूल व वन विभाग | पर्यटनव सांस्कृतिक 
कार्य विभाग 
१५. | श्री.सुनिल सहदेव सामंत अ.जा. | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
१६. | SPs भगवान सुर्व अ.जा. | महसूल व वन विभाग उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
१७. | श्री.बाबासाहेब सदाशिव अ.जा. गृह विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा 
खंदारे विभाग 
१८. | श्रीमती उज्वला विनायक इमाव | अन्न, नागरी पुरवठा व | अन्न, नागरी पुरवठा व 
फरांदे ग्राहक संरक्षण विभाग । ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९. | श्रीमती वैशाली दत्तात्रय इमाव | महिला व बाल विकास | महिला व बाल विकास 
फुलसुंदर विभाग विभाग 
Qo,  श्री.भास्कर कचरु बनसोडे अ.जा. | सार्वजनिक बांधकाम नगर विकास विभाग 
विभाग 
२१. | श्रीमती पूजा प्रसाद मानकर इमाव जलसंपदा विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
२२. । श्रीमती उर्मिला पोपट सावंत अ.जा. | सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२३. | श्रीमती स्नेहा रमेश बोरगे अ.जा. | अन्न, नागरी पुरवठा व | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
ग्राहक संरक्षण विभाग विभाग 
२४. _  श्री.विशाल रतनसिह परमार । विजा-अ | झालेय शिक्षण व क्रीडा | शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग विभाग 
२५. | श्री.अशोक त्र्यंबक जाधव अ.ज. वित्त विभाग वित्त विभाग 
२६. । श्रीमती अनुश्री अनिळ साळवी | खुला उच्च व तंत्र शिक्षण उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग विभाग 


२. श्रीमती शि.रा.देशमुख यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट.२, अट 
क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन 


विभागात हजर होणे आव्यक राहील. 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन 
निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 


राहून भरण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/का.१४ 


४. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 
(अ।। सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 
(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
(इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 
(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(ऊ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दि.६.८.२०१८ रोजीच्या आदेश्ाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

(ए) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
(स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीडान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 

१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट PRM (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

५. अवर सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून 
तीस दिवसामध्ये अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
६. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास तत्काळ अवगत करावी. 
७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०११७०३५३५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ppasHant 
SHRIDHAR SHELAR 
(प्र. श्री. होलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३.अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५.संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
६.संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
७. निवडनस्ती- कार्या-१४. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


